केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन 
योजना - पाणलोट विकास घटक २.० 
या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती 
प्रवर्गासाठी विशहोष घटक योजना अंतर्गत 
निधीचे वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : केंपुयो-२०२३/प्र.क्र.१५/जल-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२४ 
वाचा : 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०८.१२.२०२३, 
२. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. के ११०११/१३/२०२२ WDC २.०/ 
Maharashtra दि.२७.०३.२०२४, 
३. शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग क्र. केंपुयो-२०२२/प्र.क्र.१५/जल-८, 
दि.१७.०५.२०२४, 
४. झासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४, 
५. झासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४, 
६. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पूरक-२०२४/प्र.क्र.७९/अर्थ-३, दि.२९.०७.२०२४, 
शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.३९ 
/अर्थसंकल्प (विघयो), दि.०१.१०.२०२४. 
प्रस्तावना : 
केंद्रीय भूसंसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचेमार्फत केंद्र पुरस्कृत 
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक २.० या प्रकल्पाकरिता सामाईक मार्गदर्शक 
सूचना २०२१ निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - 
पाणलोट विकास घटक २.० ही योजना राबविण्यास दि.२७.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ६०:४० असून केंद्र 
शासनाच्या संदर्भाधीन क्र.२ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने दि.२७.०३.२०२४ च्या पत्रान्वये सन २०२३- 
२४ या आर्थिक वर्षामध्ये सदर योजनेकरिता विशेष घटक योजना अंतर्गत केंद्र हिस्सा (६०%) 
(४४०२२८८८) रु.२४.२१ कोटी इतका तिसरा हप्ता निधी वितरित केला असून, त्यास अनुरुप राज्य 
हिस्सा (४०%) (४४०२२८९७) रु.१६.१४ कोटी इतका निधी असा मिळून रु.४०.३५ कोटी इतका निधी 
लेखाशीर्षनिहाय वितरित करणे आवश्यक होते. त्यापैकी, केंद्र हिस्सा (६०%) (४४०२२८८८) रु.२२.५० 
कोटी इतका निधी व त्यास अनुरुप राज्य हिस्सा (४०%) (४४०२२८९७) रु.१५.०० कोटी इतका निधी 
असा मिळून रु.३७.५० कोटी इतका निधी संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात 
आला आहे. उर्वरित केंद्र हिस्सा ((०%) (४४०२२८८८) रु.१.७१ कोटी इतका निधी व त्यास अनुरुप 
राज्य हिस्सा (४०%) (४४०२२८९७) रु.१.१४ कोटी इतका निधी असा मिळून रु.२.८५ कोटी इतका 
निधी वितरित करणे शिल्लक होते. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने संदर्भाधीन क्र.४ च्या 
शासन निर्णयान्वये सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर विभागास उपलब्ध करुन दिला 
आहे. सदर केंद्र हिस्सा निधी व त्यास अनुरूप राज्य हिस्सा निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२३/प्र.क्र.१५/जल-८ 


शासन निर्णय: 

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक २.० या योजनेची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी विशेष घटक योजना अंतर्गत केंद्र हिस्सा 
६० टक्‍के (लेखाशीर्ष ४४०२२८८८) अंतर्गत रु.१,७१,००,०००/- (रुपये एक कोटी एक्काहत्तर लाख 
फक्त) व राज्य हिस्सा ४० टक्के (FURY ४४०२२८९७) अंतर्गत रु.१,१४,००,०००/- (रुपये एक 
कोटी चौदा लाख फक्त) इतका निधी वितरित करण्यात शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी खर्च करण्यासाठी उप आयुक्‍त (वित्त), आयुक्‍त, मृद व जलसंधारण यांचे 
कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून, तर मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 
3 वरील निधीचा विनियोग करतांना केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने, तसेच ग्रामीण विकास 
मंत्रालय यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या कार्यपध्दती, मार्गदर्शक सूचना व अटी-शर्तीचे अनुपालन 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. सदरचा खर्च पुढील लेखाशीर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा आणि सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. एन-४ 


४४०२ - मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च 

(००), 

(७८९) अनुसूचित जातीसाठी fears घटक योजना 

(०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना 

(09)(09) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) 

५३, मोठी बांधकामे (४४०२२८८८) 

मागणी क्र. एन-४ 

४४०२ - मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च 


००), 

७८९) अनुसूचित जातीसाठी विशोष घटक योजना 

०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना 

०१)(०२) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना § एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम 
(राज्य हिस्सा Yo टक्के) (कार्यक्रम) 

५३, मोठी बांधकामे (४४०२२८९७)५. 


( 
( 
( 
( 


4, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांनी वरील खर्चाची 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे आवश्‍यक त्या माहितीसह केंद्र व राज्य शासनाकडे निर्धारित कालावधीमध्ये 
सादर करावीत. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०१.०४.२०२४ व दि.२५.०७.२०२४ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व सामाजिक न्याय व विशेष 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२३/प्र.क्र.१५/जल-८ 


सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.३९/अर्थसंकल्प (विघयो), दि.०१.१०.२०२४ ला 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००७१६२१४४३८२६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DEVENDRA PANDIT BHAMARE 


ig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7fcBa7eefe50ab612¢540936829d8614649d6febf79c1e2bab 
de15c7569eb880f, ICode=400032, 


pe 

PAN D IT B HAMARE rialNumber=7 16799EF27C5A6E36AAC6120CFC6ES6F4D9991CEA 
2DBBD722FBFCA28C368854C, cn=DEVENDRA PANDIT BHAMARE 
Di 


2024.10.07 16:08:33 +05'30 


मृद व जलसंधारण विभाग/जल-११, मंत्रालय, मुंबई 
जल-८ (निवडनस्ती). 


(देवेंद्र भामरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४) मा. मंत्री, मृद व जलसंधारण यांचे खाजगी सचिव, 
५) सर्वमा.मंत्री यांचेखाजगी सचिव, 
६ मा. मुख्य सचिव, यांचे सह सचिव, 
७ आयुक्त, मृद व जलसंधारण, महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर, 
८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे. 
९) सर्वविभागीय आयुक्त. 
१० महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), छत्रपती संभाजीनगर, 
११) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई (प्रसिद्धी करिता), 
१२) संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 
१३) संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 
१५) संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्र, नागपुर, 
१६) सर्व जिल्हाधिकारी, 
१७ सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), 
१८) सर्व उपायुक्‍त (विकास), 
१९) अपर मुख्य कार्यकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे, 
२० अपर आयुकत (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, पुणे,नागपूर / 
२१ सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
२२) सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, 
२३) सर्वजिल्हा जलसंधारण अधिकारी 
२४ महालेखापाल -१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर . (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) 
२५) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे / छत्रपती संभाजीनगर, 
२६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२७ वित्त विभाग (व्यय-१५, अर्थ-१७, मंत्रालय, मुंबई, 
२८) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (अर्थसंकल्प विघयो), मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


